राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना - १९८२ 
बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते 
दि.१ जानेवारी, २०२१ ते दि. ३१ डिसेंबर, २०२१ या 
कालावधीकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गवियो- २०२१/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १९ मार्च, २०२१ 


वाचा 

) शासन निर्णय क्रमांकः डीओआय २०८१/४७०१/एडीएम-५, दि.२६ एप्रिल, १९८२. 

) शासन निर्णय क्रमांकः गवियो १०८९/प्र.क्र.६६४/८९/विमा, दि.०८ जानेवारी, १९९०. 

) शासन निर्णय क्रमांकः गवियो १००९/प्र.क्र.५८/वर्गणी/विमा प्रशा, दि.०२ ऑगस्ट, २०१०. 
8) शासन निर्णय क्रमांक: गवियो-२०१३/प्र.क्र.४१/विमा प्रशासन, दि.८ मे,२०१३ 

) शासन निर्णय क्रमांक: गवियो-२०१५/प्र.क्र.४७/विमा प्रशासन दि.३० जानेवारी, २०१६. 

) शासन निर्णय क्रमांक:गवियो-२०२०/प्र.क्र.१/विमा प्रशासन,दि.२८ फेब्रुवारी,२०२० 

) संचालक, लेखा व कोषागारे यांचे क्र.संलेको/गवियो /२०२१/ परिगणितीय तक्‍ते/३६/ १३८४ 
दि.१२ मार्च, २०२१ चे पत्र व सहपत्र. 


प्रस्तावना :- 

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना-१९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२० ते दिनांक 
३१ डिसेंबर, २०२० या वर्षात सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देय होणाऱ्या बचत निधीचे लाभ प्रदान 
करण्यासाठी परिगणितीय तक्ता संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आला होता. 
त्याप्रमाणेच राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना-१९८२ अंतर्गत माहे जानेवारी, २०२१ ते माहे 
डिसेंबर,२०२१ या वर्षामध्ये सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास देय होणाऱ्या बचत निधीचे लाभ प्रदान 
करण्यासाठीचा परिगणितीय तक्ता निर्गमित करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना-१९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२१ ते दिनांक ३१ 
डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांस बचत निधीचे लाभ प्रदान 
करण्यासाठी परिगणितीय तक्ता सोबत जोडला आहे. सदर तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रति युनिटकरिता 
बचत निधीची संचित रक्‍कम प्रदान करण्यात यावी. 


२. मंत्रालयातील सर्व विभाग तसेच मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख 
/कार्यालय प्रमुखांनी दिनांक १ जानेवारी, २०२१ पासून राजीनामा, सेवानिवृत्ती किंवा सेवेत असताना मृत्यू 
पावल्याने व इतर काही कारणाने गट विमा योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना/ 
कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सोबतच्या THAR देय होणारी बचत निधीची रक्‍कम प्रदान करावी. 


३. राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना-१९८२ च्या परिच्छेद ८.४ अन्वये बचत निधीमधील 
शिल्लक रकमांवर दरसाल विहित दराने (तिमाही चक्रवाढ होणारे) व्याज देण्याबाबत तरतूद आहे. राज्य 
शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना-१९८२ च्या बचत निधीमधील संचित रकमांवर दि.१ जानेवारी, २०२१ 
पासून दर साल दर शेकडा ७.१ टक्के दराने (तिमाही चक्रवाढ होणारे) व्याज आकारण्यांत आले आहे. राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो- २०२१/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन 


शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना-१९८२ च्या विमा निधीमधीळल संचित रकमांवर दर साल दर शेकडा ४ 
टक्के दरात कोणताही बदल झाळेला नसल्यामुळे याच दराने विमा निधीमधील संचित रकमांवर व्याजाची 
आकारणी करण्यात यावी. सोबतचा परिगणितीय dea संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालयाचे पत्र 
क्र.संलेको/गवियो/२०२१/परिगणतीय तक्‍ते/३६/ १३८४, दिनांक १२ मार्च, २०२१ अन्वये उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या परिगणनेनुसार निर्गमित केला आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१९१५५२३१२६०५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Digitally signed by VIVEK १॥॥॥8-॥.)॥ DAHIPHALE 
VIVEK RAMBHAUI ०५०७० ४०० 00050 


DAHIPHALE पली o2.19 188887 +0880 सिया 
(वि.रं.दहिफळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) राज्यपालांचे सचिव. 


A 


) 
) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

) वित्तमंत्र्यांचे सचिव/ प्रधान सचिव. 

) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक. 
) सर्व विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
) 

) 

) 

) 


CS 0८ ww 


षु 

सर्व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर. 

११) महालेखापाल (लेखापरीक्षा-३),महाराष्ट्र, मुंबई. 

१२) महालेखापाल,स्थानिक संस्था,लेखापरीक्षा व लेखे, मुंबई. 

१३) वरिष्ठ महाळेखापाल,स्थानिक संस्था (लेखा परीक्षा व लेखे),नागपूर. 

१४) अ.मु.स. (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

१५) प्र.स. (व्यय) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
) 
) 
) 
) 


(२ GSO 


८“? 


१६) प्र.स. (ले. व को.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

१७ प्र.स. ( वि.सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

१८) बहुजन समाज पार्टी १, इन्सा हटमेंट,आझाद मैदान,मुंबई-१. 

१९) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेशा,सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१ योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, नरिमन 
पॉईंट, मुंबई-२०. 

२०) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी,३१४,राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४ 

29) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-१३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो- २०२१/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन 


२२) इंडियन नॅशनल काँग्रेस,महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग,दादर,मुंबई-२५ 

२३) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री-प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२१. 

२४) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८. 

24) मंत्रालयातील सर्व विभाग 

२६) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२७) सर्व जिल्हाधिकारी 

२८) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२९) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी 

३० मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 

३१) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

३२) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग. 

3) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा,) मुंबई 
४) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा, )मुंबई 

34) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


AWD AW 


३६) सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, मुंबई 

30) महासंचालक, यशदा, पुणे 

३८) “प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा),मुंबई 

९) *प्रबंधक , महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण,मुंबई 

४०) *सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

४१) *प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप ळोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

४२) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

४३) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती 
४४) संचालक, विमा संचालनालय, मुंबई 

४५) संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण भवन,नवी मुंबई 

४६) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,मुंबई. 

४७) सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, 
अमरावती विभाग. 

अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

संचालक, नगरपालिका WIR, मुंबई /जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व उप कोषागार अधिकारी 

सर्व कृषी विद्यापीठे व इतर विद्यापीठे , महाराष्ट्र राज्य 

५४) प्रकुलसचिव, सोलापूर विद्यापीठ,सोलापूर-पुणे, केंगाव,सोलापूर-४१३ २५५ 
५५) वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

५६)निवड नस्ती,विमा प्रशासन कार्यासन, वित्त विभाग 


av 


४८ 
88 


oe: 
0 


4Q 
43 


Se Hoe TS LS Sa Sele a 


*पत्राद्वारे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


योजनेच्या 
सदस्यत्वाचा 
दिनांक 

०१-०५-१९८२ 
०१-०५-१९८३ 
०१-०५-१९८४ 
09-04-9824 
09-04-48 2§& 
09-04-9829 
09-04-4822 
०१-०५-१९८९ 
०१-०१-१९९० 
०१-०१-१९९१ 
०१-०१-१९९२ 
०१-०१-१९९३ 
०१-०१-१९९४ 
०१-०१-१९९५ 
०१-०१-१९९६ 
०१-०१-१९९७ 
०१-०१-१९९८ 
०१-०१-१९९९ 


जानेवारी । फेब्रुवारी 


५१२५४ 
४७७५१ 
४8४६४० 
४१७४४ 
३९१४२ 
३६८१३ 
३४७३९ 
३२८६१ 
३१७२६ 
२९४१२ 
२७३५७ 
२५५२३० 
२३९०७ 
२२४६५ 
२११८४ 
२००४६ 
१९०३५ 
१८१३६ 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: गवियो-२०२१/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन, दि.१९ मार्च, २०२१ सोबतचा तक्ता 
मृत्यू, सेवानिवृत्ती, राजीनामा ई.कारणांमुळे दि.१ जानेवारी,२०२१ ते दि.३१ डिसेंबर,२०२१ या कालावधीत गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या, रू.६०/- प्रमाणे 
अंशदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बचत खात्यामध्ये संचित होणारी बचत निधी व्याजासह एकूण देय होणारी रक्‍कम दर्शविणारा तक्ता. 


५१५९७ 
४८०७४ 
४४९४५ 
४२०३२ 
३९४१४ 
३७०७२ 
३४९८६ 
३३०९६ 
३१९५५६ 
२९६२७ 
२७५५९ 
२५७२२ 
२४०९० 
२२६३९ 
२१३५१ 
२०२०६ 
१९१८९ 
१८२८५ 


मार्च 


५१९४२३ 
४८३९९ 
४५२५१ 
४२२३२१ 
३९६८८ 
३७३३२ 
34233 
33333 
३२१८५ 
२९८४४ 
२७७६४ 
२५९१५ 
२४२७३ 
२२८१५ 
२१५१८ 
२०३६७ 
१९३४४ 
१८४३४ 


एप्रिल 


५२२९० 
४८७२६ 
४५५५९ 
४२६१२ 
३९९६२३ 
३७५९७ 
३५४८३ 
३३५७१ 
३२४१६ 
३००६१ 
२७९६९ 
२६११० 
२४४५८ 
२२९९१ 
२१६८७ 
२०५२९ 
१९6९९ 
१८५८५ 


मे 


५२६४० 
४९०५४ 
४५८६९ 
४२९०५ 
४०२४० 
३७८५७ 
34033 
३३८१० 
३२६४९ 
३०२८० 
२८१७५ 
२६३०५ 
२०६४४ 
२३१६८ 
२१८५७ 
२०६९१ 
१९६५६ 
१८७२३६ 


जून 


५२९९१ 
४९३८५ 
४६१८१ 
४३१९९ 
४०५१९ 
३८१२१ 
३५९८६ 
३४०५१ 
३२८८३ 
३०५०० 
२८३८३ 
२६५०२ 
२४८३१ 
२३२३४६ 
२२०२७ 
२०८५५ 
१९८१४ 
१८८८८ 


जुले 


५३३४५ 
४९७१७ 
४६४९५ 
४३४९५ 
४०७९९ 
३८३८८ 
३६२२३९ 
३४२९४ 
३३११८ 
३०७२१ 
२८५९२ 
२६७०० 
२५०१९ 
२३५२६ 
२२१९९ 
२१०२० 
१९९७२ 
१९०४१ 


ऑगस्ट 


५३७०१ 
५००५२ 
४६८१० 
83083 
४१०८१ 
३८६५५ 
३६४९७ 
३४५२३७ 
३३२३५५ 
३०९७४ 
२८८०२ 
२६८९९ 
२५२०८ 
२३७०६ 
२२२३७१ 
२११८५ 
२०१३२ 
१९१९६ 


सप्टेंबर 


५४०५९ 
५०३८८ 
४७१२७ 
४४०९२ 
४१३६५ 
३८९२५ 
३६७५१ 
३४७८२ 
३३५९३ 
३११६८ 
२९०१४ 
२७०९९ 
२५३९९ 
२३८८७ 
२२५४५ 
29342 
२०२९२ 
१९३५० 


ऑक्टोबर 


५४४१९ 
५०७२६ 
४७७४७ 
४४२३९४ 
४१६५० 
३९१९६ 
३७००९ 
३५०२९ 
३३८३३ 
39388 
२९२२६ 
२७३०१ 
२५५९० 
२४०७० 
२२७१९ 
२१५२० 
२०४५३ 
१९५०६ 


नोव्हेंबर 


५४७८१ 
५१०६७ 
४७७६८ 
४४६९७ 
४१९३७ 
३९४६८ 
३७२६९ 
३५२७७ 
३४०७४ 
३१६२० 
२९४४० 
२७५०२३ 
२५७८२ 
२४२५४ 
२२८९५ 
२१६८८ 
२०६१६ 
१९६६३ 


डिसेंबर 


५५१४५ 
५१४०९ 
४८०९१ 
४५००२ 
४२२२६ 
३९७४२ 
३७५३० 
३५५२७ 
३४२३१६ 
३१८४८ 
२९६५५ 
२७७०७ 
२५९७६ 
२४४३८ 
२३०७२ 
२१८५८ 
२०७७९ 
१९८२१ 


a 9W33C AULA १७६२७ — HHA १७९१९ १८०६६ 92244 ABER १८५१४ १८६६५ १८८१६ १८९६९ 
०१-०१-२००१ १६६२९ १६७६८ १६९०९ १७०५० १७१९३ १७३३६ ११७४८० १७६२५ १७७७० १७९१७ १८०६४ ११८२१२ 
०१-०१-२००२ |।१५९९५ १६१३१ १६२६८ १६४०६ १६५४४. १६६८४. १६८२४ GREY १७१०६ FRB १७३९२ ७५३७ 
०१-०१-२००३ १४८४९ १४९७९ १५१०९ १५२४० १५३७१ १५५०४ १५६३७ १५७७१ १५९०६ ११६०४१ १६१७८ ११६३१५ | 
०१-०१-२००४ १३८०४ १३९२७ १४०५१ १४१७६ १४३०१ १४४२७ ayy BEC १४८१० १४९३९ १५०६९  ।१५२०० 
०१-०१-२००५ १२८४२ १२९६० १३०७८ १३१९७ १३३१७ १३४३७ ११३५५८ BECO. १३८०२ १३९२५ १४०४९ १४१७४. 
०१-०१-२००६ ।११९५४ १२०६६ १२१७९ १२२९३ १२४०७ १२५२२ ११२६३८ १२७५४ १२८७१ १२९८९ १३१०७ १३२२९६ 
०१-०१-२००७ 99933 ११२४१ ११३४९ ११४५८ ११५६७ ११६७७ ११८८. १११८९९ | १२०११ १२१२४ १२२३७ १२३५१ 
०१-०१-२००८ 9034 १०४७८ १०५८२ १०६८६ १०७९१ १०८९६ ११००२  ।१११०९ VAG ११३२४ ११४३३ ११५७२ 
०१-०१-२००९ (९६७४. ९७७३ ९८७३ ९९७३ ११००७४. १०१७५ १०२७७ १०३७९ १०४८२ १०५८६ १०६९० ळर 
०१-०१-२०११ ७८३२ ७९२० ८००८ ८०९७ ८१८७ | ८२७७ ८३६८. ८४५९ ८५५१ ८६४३ ८७३६ | ८८२९ | 
०१-०१-२०१३ ।५७१० ५७८५ ५८६१ ५९३८ ६०१५ ६०९२ ६१७० RBC BRD ६४०६ ६४८६ ५६६ 
०१-०१-२०१४ ४७७६ ४८४६ ४९१७ ४९८८ ५०५९ ५१३१ ५२०३ GRR ५३४९ ५४२२ ५४९६ yO 
०१-०१-२०१५ ३९२० ३९८५ ४०५१ ४११७ ४१८३ ४२४९ ४३१६ ४३८४. छपरे ४५२० ४५८८ ४६५७ 
॥०१-०१-२०१६ |३१३५ ३१९५ ३२५६ ३३१७ ३३७९ ३४४१ ३५०३ ३५६६ ३६२८ ३६९२ ३७५६ BRO 
०१-०१-२०१८ १७५१ १८०३ | १८५६ १९०८ १९६२ २०१५ २०६९ २१२३ २१७८ (२२३३ २२८८ २३४३ 
०१-०१-२०२१ fee ice to ee २१२२५६ २९९. १४३ cw st fe fe 


